प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2023-28 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जळगाव 
जिल्ह्याती कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या 
ऐवजी नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/११/प्र.क्र.४६८/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४. 
संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, दिनांक 90.99.2023. 
शासन निर्णय : 
पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजना सन 
२०२३-२४ अंतर्गत संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, दिनांक १०.११.२०२३ अन्वये खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील कामांसाठी रुपये २९४.४७ लक्ष प्रशासकीय मान्यता 
देऊन स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ८८.३४ लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना 


वितरीत करण्यात आला आहे :- (रुपये लक्षात) 
मुळ शासन काम तत वितरीत 
प्रशासकीय 
निर्णयातील nae केलेली 
ग्लो मान्यता पडी 
क्र. रक्‍कम 
Te | 2 3 8 


| मौजे- बांबरूड बु. (राणीचे), ता.पाचोरा येथील 
दुर्गामाता मंदिर देवस्थान येथे सभामंडप 
बांधणे 

२ मौजे- बांबरूड बु. (राणीचे), ता.पाचोरा येथील 
दुर्गामाता मंदिर देवस्थान येथे संपूर्ण मंदिरास 
संरक्षण भिंत व प्रवेशद्वार बांधणे 

३ मौजे- बांबरूड बु. (राणीचे), ता.पाचोरा येथील 
दुर्गामाता मंदिर देवस्थान येथे शौचालय 
बांधणे 

४ मौजे- बांबरूड बु. (राणीचे), ता.पाचोरा येथील 
दुर्गामाता मंदिर देवस्थान येथे येणारा मुख्य | २९४.४७ ८८.३४ 
रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 

षु मौजे- बांबरूड बु. (राणीचे), ता.पाचोरा येथील 
दुर्गामाता मंदिर देवस्थान येथे मंदिर 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे व 


सुशोभिकरण करणे 

६ मौजे- वाणेगांव, ता.पाचोरा येथील राधाकृष्ण 
मंदिर देवस्थान येथे सभामंडप बांधणे 

9 मौजे- वाणेगांव, ता.पाचोरा येथील राधाकृष्ण 


मंदिर देवस्थान येथे संपूर्ण मंदिरास संरक्षण 
भिंत व प्रवेशद्वार बांधणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/११/प्र.क्र.४६८/पर्यटन, 


८ मौजे- वाणेगांव, ता.पाचोरा येथील राधाकृष्ण 
मंदिर देवस्थान येथे शौचालय बांधणे 

९ मौजे- वाणेगांव, ता.पाचोरा येथील राधाकृष्ण 
मंदिर देवस्थान येथे येणारा मुख्य रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 

शि मौजे- वाणेगांव, ता.पाचोरा येथील राधाकृष्ण 
मंदिर देवस्थान येथे मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 

4 q मौजे- कजगांव, ता.भडगांव येथील श्री स्वामी 
समर्थ मंदिर देवस्थान येथे संपूर्ण मंदिर 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 

१२ मौजे- कजगांव, ता.भडगांव येथील श्री स्वामी 
समर्थ मंदिर देवस्थान येथे संपूर्ण मंदिरा 
संरक्षण भिंत बांधणे 

१३ मौजे- कजगांव, ता.भडगांव येथील श्री स्वामी 
समर्थ मंदिर देवस्थान येथे शौचालय बांधणे 

१४ ae पिचड, ता.भडगांव येथील 
जगतजननीमाता मंदिर देवस्थान येथे 
सभामंडप बांधणे / सुशोभिकरण करणे 

१५ मौजे- शोवाळे, ता.पाचोरा येथील मारोती 
मंदिर परिसरातील विविध सोयी- सुविधा / 
सुशोभिकरण करणे 


एकूण |  २९४.४७ ८८.३४ 


वरील तक्त्यातील कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी खालील 
तक्त्यातील कामांसाठी रु.२९४.४७ लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन संदर्भ क्रमांक २ अन्वये वितरीत 
करण्यात आलेला रुपये ८८.३४ लक्ष निधी खालील तक्त्यात नमूद कामांवर खर्च करण्यास या शासन 


निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- (रुपये लक्षात) 
अ.क्र काम प्रशासकोय 
मान्यता 
aay 2 3 
a मौजे- बाणेगांव, ता. पाचोरा येथील राधाकृष्ण मंदिर 
डप बांधणे ३०.०० 
देवस्थान येथे सभामंडप बांधणे 
२ मौजे- वाणेगांव, ता. पाचोरा येथील राधाकृष्ण मंदिर 
देवस्थान येथे संपुर्ण मंदिरास संरक्षण भिंत व प्रवेशद्वार ३०.०० 
बांधणे. 
३ मौजे- वाणेगांव, ता. पाचोरा येथील राधाकृष्ण मंदिर 
देवस्थान येथे शौचालय बांधणे — 
8 मौजे- वाणेगांव, ता. पाचोरा येथील राधाकृष्ण मंदिर 
देवस्थान येथे येणारा मुख्य रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे कि 
4 मौजे- वाणेगांव, ता. पाचोरा येथील राधाकृष्ण मंदिर 
देवस्थान येथे मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे oe 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/११/प्र.क्र.४६८/पर्यटन, 


& मौजे -कजगांव, ता. भडगांव येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिर 

देवस्थान येथे संपुर्ण मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे प 
७ मौजे -कजगांव, ता. भडगांव येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिर 

देवस्थान येथे संपुर्ण मंदिरास संरक्षण भिंत बांधणे . ai 
८ मौजे -कजगांव, ता. भडगांव येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिर 

देवस्थान येथे शौचालय बांधणे म 
९ मौजे -पिचेंडे, ता. भडगांव येथील जगतजननीमाता मंदिर 

देवस्थान येथे सभामंडप बांधणे / सुशोभिकरण करणे oe 
a मौजे -शोेवाळे, ता. पाचोरा येथील मारोती मंदिर परिसरात वि 

विविध सोयी सुविधा / सुशोभिकरण करणे ता 

२९४.४७ 


०२. 


05. 


Ov. 


प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 


९ 


उपरोक्‍त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू 
राहतील. 


वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
कार्यान्वयीन यंत्रणा नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१८१२३५५७२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANTOSH 
VITHAL ROKADE 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0O5fdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f7 
44€251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C1 2B6CADCB583 
D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.02.13 19:35:38 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव. 
, जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


मुंबई 
नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


